महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३२३/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जून, २०२४. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ¥(4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
सह सचिव /उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे : 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
पदस्थापनेचा विभाग 
| 4 | 2 3 PB दु 
| श्री.सुग्रीव संभाजी धपाटे सह सचिव | सहकार, पणन व गृह विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
२ । श्री.रामचंद्र कोंडीबा धनावडे | सह सचिव | सामान्य प्रशासन विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
3 श्री. शंकर त्र्यंबक जाधव उप सचिव | नगर विकास विभाग वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 
४  । श्रीमती नेत्रा प्रशांत मानकामे | उप सचिव | अन्न, नागरी पुरवठा व पाणी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग स्वच्छता विभाग 
५ _ श्री. आनंद नारायणराव भोंडवे | उप सचिव | अल्पसंख्याक विकास | महिला व बाळ विकास 
विभाग विभाग 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒ व को), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११८०३१३६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,  ७॥॥॥१॥९७॥80२॥० 
MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अऱममु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
५. सह /उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
६. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 
७. निवड नस्ती प्रशा-१. 


